मार्ग परिवहन महामंडळे 


कायदा १९५० 


CAWINDOWS\Desktop\TRANSPORT\TRA-1/Notes 


अधिसूचना 


Te विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
दिनांक - २३ मार्च, २००५. 
क्रमांक-एसटीसी ३४०४ /सीआर-२६९ /परि- १ : शासनाची मंडळे /महामंडळे /प्राधिकरणे 


त्याचप्रमाणे तालुका/जिल्हा व राज्य स्तरीय समित्या बरखास्त करण्याबाबत राज्यमंत्री मंडळाने दिनांक 
२९.१२.२००४ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार शासन अधिसूचना क्रमांक- एसटीसी ५२००/१५०४/प्र.क्र. 
१०७/परि-१, दिनांक १६.६.२००० अन्वये राज्य परिवहन महामंडळावर शासनाने केलेली अध्यक्षांचो 
नेमणूक शासन पत्र, गृह विभाग, क्रमांक एसटीसी ३४०४/सीआर-२६९/परि-१, दिनांक ३.१.२००५ अन्वये 
रद्द करण्यात आली आहे. 

२. राज्य परिवहन महामंडळावरील अध्यक्षाची नेमणूक रद्द केल्यामुळे सदर पद दिनांक ३.१.२००५ 
पासून रिक्‍त आहे. 

३. मार्ग परिवहन महामंडळे कायदा-१९५० चे कलम ५ (२) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्‍तीचा तसेच, 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळे नियम-७ अन्वये प्रदान केलेल्या शक्‍तीचा वापर करुन, शासन प्रधान 
सचिव (परिबहन) यांची महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या अध्यक्ष पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
नियुक्ती करण्यात येत आहे. प्रधान सचिव (परिबहन) यांनी प्रधान सचिव (परिवहन) या पदाचा कार्यभार 
सांभाळून आदेश निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिबहन महामंडळ या 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार पुढील आदेश होईपर्यंत सांभाळण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


( ah 


उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रधान सचिव (परिबहन) 
महाराष्ट्र शासन, 
गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 


क्रमांक- एसटीसी ३४०४/सीआर -२६९/परि-४ 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक - २३ मार्च, २००५ 


प्रत माहितीसाठी सादर अग्रेषित. 
१) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 
२) उपाध्यक्ष ब व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिबहन महामंडळ, मुंबई 


कि ) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


